एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक वर्ष 
सन २०२१-२२ साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान 
वितरित करण्याबाबत 

(वेतन (३ हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.०९/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- ३०/०३/२०२२ 
वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०/०१/२०१४ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६/०४/२०२१ 
३) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक.९०२/सीपीटीपी प्रशासन/२०२१-२२/११३१, 
दिनांक २३/०२/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती हाणाऱ्या गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकांऱ्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्यात येत आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर सीपीटीपी कक्षासाठी संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी सद्य:स्थितीत लेखाधिकारी, वर्ग- 
१ हे एकच पद दिनांक २६/०८/२०२० पासून भरण्यात आलेले आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
त्यांच्या माहे मार्च (Paid in April) a डिसेंबर,२०२१ पर्यंतच्या वेतनाकरिता रु. १३,५३,३०२/- (रुपये तेरा 
लाख त्रेपन्न हजार तीनशे दोन फक्त) इतके अनुदान यशदा, पुणे यांना वितरित करण्यात आले आहे. आता 
माहे जानेवारी, २०२२ ते मार्च, २०२२ पर्यंतच्या वेतनाकरिता रु. २,६९,००२/- इतके अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय 

सदर झासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेस 
“लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)* या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात माहे जानेवारी, २०२२ ते मार्च, २०२२ 
पर्यंतच्या वेतनाकरिता रु.२,६९,००२/-(रुपये दोन लाख एकोणसत्तर हजार दोन फक्त) इतका निधी 
वितरित करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 

L यडवावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने खर्च वितरित अनुदानाच्या 
मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

1 प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 
आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.०९/सीपीटीपी-अ 


आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास 
सादर करावे. 

प. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

1५. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी eran, पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

९. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे 
अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता यशदा, पुणे 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

ve वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक ०६/०४/२०२१ आणि शासन निर्णय, 
दिनांक२४/०६/२०२१, दिनांक २९/०७/२०२१ व दिनांक ३०/०७/२०२१, दिनांक१७/०३/२०२२ 
मधील नमूद अटी/ शर्तीचे पालन करुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु.२,६९,००२/-(रुपये दोन 
लाख एकोणसत्तर हजार दोन Hae) आहरित करावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२८१०३९४७४८०७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Anuradha Kakasaheb <u tisissace 
Khanvilkar sine ose thet 
(अ.का. खानविलकर) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

३. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

४. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक aM), मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 

९. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


